डॉ. सुहास विश्वनाथ गानू, वैद्यकीय अधिकारी, 


गट-अ यांच्या नियत वयोमान सेवानिवृत्तीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रुसेनि-२०१८/प्र.क्र.११/सेवा-३ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, संकुल इमारत, १० वा. मजला 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख: १७ जून, २०१९ 


वाचा :- १ सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र. मवैअ-१५०८/७५५/प्र.क्र.५४७/०८/सेवा-३, 

दि.०४.०४.२०१४. 

२) महालेखापाल, कार्यालय नागपूर यांचे पत्र क्र.९०.०३-१/७--४/२/१५/१०/६०२२३६८६/ 
१०१५१४७१०९/२/१५१०/६०१५३३०४/७७८, दि.१८.०९.२०१५. 

३) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/२ब/टे५/रुसेनि-डॉ.गानू/ जा.क्र.४६६/ 

१७, दि.२१/०४/२०१७. 

४ सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय समक्रमांक दि.२२.०३.२०१९. 

५) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन आदेशा क्र.सेनिवे-२०१८/प्र.क्र.११/सेवा-३, दि.२२.०३.२०१९. 

६) मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई यांनी मूळ अर्ज क्र.९१६/२०१८ मध्ये दि.०९.०५.२०१९ 
रोजी दिलेले आदेश. 


प्रस्तावना :- 


डॉ. सुहास विश्वनाथ गानू, वैद्यकीय अधिकारी, ग्रामीण रुग्णालय चिंचवड जि. गोंदीया, यांना अधिक्षक, 
प्रादेशिक मनोरुग्णालय, नागपूर यांनी दि.१२.०९.२००७ रोजीच्या वैद्यकीय प्रमाणपत्रान्वये तसेच वैद्यकीय मंडळ 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय नागपूर यांनी दि.१४.०८.२००८ च्या वैद्यकीय प्रमाणपत्रान्वये मानसिक दृष्ट्या 
शासकीय सेवा करण्यास कायमचे अपात्र ठरविले आहे. त्यासअनुसरुन अधिक्षक, प्रादेशिक मनोरुग्णालय, 
नागपूर यांचे दि.१२.०९.२००७ रोजीचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र विचारात घेवून डॉ. गानू यांना वाचा क्र.१ येथील 
दि.०४.०४.२०१४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दि.१२.०९.२०७ (म. नं.) पासून रुग्णता सेवा निवृत्ती मंजूर 
करण्यात आली आहे. तथापि, त्यास महालेखापाल, नागपूर यांचे कार्यालयाच्या वाचा क्र. २ येथील 
दि.१८.०९.२०१५ च्या पत्रान्वये पुढीलप्रमाणे आक्षेप घेतले आहे. “Instead he should have been retired within 
seven Days from 14.08.2008. i.e. Medical Certificate issued by competent authority”. ST. गानू यांच्या 
रुग्णता सेवानिवृत्ती प्रकरणी महालेखापाल, नागपूर यांनी त्यांच्या दि.१८.०९.२०१५ च्या पत्रान्वये घेतलेल्या 
आक्षेपानुसार वैद्यकीय अधिक्षक, प्रादेशिक मनोरुग्णालय, नागपूर हे निम्नस्तर असून अध्यक्ष, वैद्यकीय मंडळ, 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय नागपूर हे सक्षम असल्याने त्यांनी दि.१४.०८.२००८ रोजी दिलेल्या 
प्रमाणपत्राच्या आधारे डॉ. गानू यांना दि.१२.०९.२००७ (म. नं) ऐवजी दि.१४.०८.२००८ (म. नं.) पासून रुग्णता 
सेवानिवृत्ती मंजूर करणे आवश्‍यक होते. त्यासअनुसरुन, वैद्यकीय मंडळ, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय 


शासन आदेशा क्रमांकः रुसेनि-२०१८/प्र.क्र.११/सेवा-३ 


नागपूर यांचे दि.१४.०८.२००८ चे वैद्यकीय प्रमाणपत्र विचारात घेवून वाचा क्र. ४ येथे नमूद दि.२२.०३.२०१९ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वाचा क्र.१ येथील दि.०४.०४.२०१४ रोजीचे शासन निर्णय अधिक्रमित करुन डॉ. 
गानू यांना दि.१२.०९.२००७ (म. नं.) ऐवजी दि.१४.०८.२००८ (म.नं) पासून रुग्णता सेवानिवृत्ती मंजूर करण्यात 
आली आहे. 


३. डॉ. सुहास विश्वनाथ गानू, वैद्यकीय अधिकारी यांनी Person With Disability (Equal Opportunities 
Etc.) Act. १९९५ मधील कलम ४७ मधील तरतुदीनुसार नियत वयोमानाने सेवानिवृत्त करुन सेवानिवृत्तीविषयक 
लाभ मिळणेबाबत मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे मूळ अर्ज क्र.९१६/२०१८ दाखल केला 
होता. सदर मुळ अर्जाच्या अनुषंगाने मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण मुंबई यांनी दि.०९.०५.२०१९ रोजी 
खालीलप्रमाणे आदेशा पारित केले आहे: 


(A) The Original Application is allowed. 

(B) The Respondents are directed to grant retiral benefits to the Applicant by treating his date of 
superannuation as 31.01.2009 and shall grant all other consequential benefits to him as per his 
entitlement. 

(C) All monetary benefits as well as retiral benefits be accordingly released within six weeks from 
today. 

(D) The Applicant is at liberty to make an application to the Respondent No. 1 for grant of interest on 
delayed retiral benefits, which will be dealt with in accordance to Rule 129(A) and (3) of M.C.S. 
(Pension) Rules, 1982. 


३. मा. न्यायाधिकरणाच्या दि. 08.04.2098 रोजीच्या आदेशास अनुसरुन डॉ. सुहास विश्वनाथ गानू यांना 
Person with Disability (equal opportunities etc.) Act, १९९५ मधील कलम vo मधील तरतुदीनुसार 
दि.१३.०७.२००७ ते दि. 39.09.2008 म्हणजे त्यांच्या नियत वयोमानाच्या दिनांकापर्यंत जणू काही ते शासन 
सेवेत कार्यरत होते असे गृहित धरुन त्यांचा सदर कालावधी कर्तव्य कालावधी समजून त्यांना दि. १३.०७.२००७ 
ते दि. ३१.०१.२००९ या कालावधीसाठी त्यांच्या पदाचे पूर्ण वेतन त्यांना अदा करण्यास मान्यता देण्याची तसेच, 
त्यांचे प्रकरणी यापूर्वी निर्गमित करण्यात आलेले दि. ०४.०४.२०१४ व दि. २२.०३.२०१९ रोजीचे रुग्णता 
सेवानिवृत्तीचे शासन निर्णय व दि. 22.03.2098 रोजीचे रजेचे आदेश अधिक्रमित करुन, डॉ. गानू यांना महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ मधीळ नियम क्रमांक १० (१) मधील तरतुदींनुसार दि.३१.०१.२००९ 
(म.नं.) पासून नियत वयोमानाने सेवानिवृत्त करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 
उपरोक्त वाचा अ. क्र. १ व ४ येथील दि.०४.०४.२०१४ व दि.२२.०३.२०१९ रोजीचे शासन निर्णय तसेच 


वाचा अ.क्र. ५ येथील दि.२२.०३.२०१९ रोजीचे रजेचे आदेडा याव्दारे अधिक्रमित करण्यात येत आहे. 


पुष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः रुसेनि-२०१८/प्र.क्र.११/सेवा-३ 


2. प्रस्तावनेत नमूद वस्तुस्थिती तसेच मा. न्यायाधिकरणाचे दि. 08.04.2098 रोजीचे आदेश विचारात 
घेता, डॉ. सुहास विश्वनाथ गानू यांना Person with Disability (equal opportunities etc.) Act, १९९५ मधील 
कलम vo मधील तरतुदीनुसार दि.१३.०७.२००७ ते दि. ३१.०१.२००९ म्हणजे त्यांच्या नियत वयोमानाच्या 
दिनांकापर्यंत जणू काही ते शासन सेवेत कार्यरत होते असे गृहित धरुन त्यांचा सदर कालावधी कर्तव्य कालावधी 
समजून दि. १३.०७.२००७ ते दि. ३१.०१.२००९ या कालावधीसाठी त्यांच्या पदाचे पूर्ण वेतन त्यांना अदा 
करण्यास याव्दारे मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच, डॉ. सुहास विश्वनाथ गानू, वैद्यकीय अधिकारी, ग्रामीण 
रुग्णालय चिंचवड जि. गोंदीया हे महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ मधील नियम १० (१) मधील 
तरतुदींनुसार दि.३१.०१.२००९ (म.नं.) पासून नियत वयोमानाने सेवानिवृत्त झाळे असल्याचे घोषित करण्यात 
येत आहे. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६१५१७१७५६८७१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Varsha Munjaji Bharose 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Health 


e ee 
Va i S h a M U Nn a | Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2f3096a175796cc670522c4aff97da20b708981b51 
22e87c8346c4cc7468f821, 
serialNumber=1bd844032884bbf2167bc99cd85325223ace 


B h a [| (0 S e ef69d02bd455b7ca6972491623e0, cn=Varsha Munjaji 
Bharose 


Date: 2019.06.17 16:45:09 +05'30' 
(व. मुं. भरोसे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
) संचालक, आरोग्य सेवा-१, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
) उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, नागपूर. 

४) जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, गोंदिया. 
) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखारीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी, गोंदिया. 
) डॉ. सुहास विश्वनाथ गानू, वैद्यकिय अधिकारी यांना. 

(उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, नागपूर यांचे मार्फत) 

८) निवडनस्ती सेवा-३. 


पुष्ठ ३ पैकी ३ 


